सन २०२२-२३ या वित्तिय वर्षात 
पुनर्वसन तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना 
सहायक अनुदान वितरित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०२०/प्र क्र.५०६/आरोग्य -५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, १० वा मजला 
दिनांक: १४ फेब्रुवारी,२०२३ 


वाचा -: 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०११/प्र.क्र.३२१/ आरोग्य-५, 
दिनांक २१ मार्च, २०१२ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिल, २०२२. 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.ससंआसे/कुष्ठवक्षय/अनुदानशाखा /प्रलंबित 
अनुदान सन २०२१-२२/नं.क्र.४७८७६-८६/२२ दिनांक ०६ डिसेंबर, २०२२. 
प्रस्तावना : 


उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ येथील शासन निर्णयानुसार पुनर्वसन तत्त्वावरील 
कुष्ठरुग्णांसाठी प्रतिरुग्ण जास्तीत जास्त रु.२,०००/- प्रमाणे अथवा परिरक्षणार्थ खर्चाच्या ८०% यापैकी 
कमी असेल ती रक्कम या प्रमाणात दरमहा संस्थेने प्रत्यक्ष भरती केलेल्या रुग्णांप्रमाणे अनुदान देण्यात 
येते. याकरीता सन २०२२-२३ या वित्तिय वर्षातील तरतूदीमधीळल पुनर्वसन तत्त्वावरील स्वयंसेवी 
संस्थांना सहायक अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 

सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य vary 
(०१)(१८) कुष्ठरोग्यांसाठी सहायक अनुदाने-३१ (२२१००७४५), मूळ अनुदान या लेखाशिर्षाखाली 
पुनर्वसन तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदाने देण्यासाठी रु.४,००,००,०००/-(चार कोटी) 
इतके सहायक अनुदान (योजनेतर) अर्थसंकल्पित करण्यात आळे आहे. सदर अनुदानातून खाली 
दर्शविल्याप्रमाणे स्वयंसेवी संस्थांना रु.८५,४५,३९९/- ( रु. पंच्याऐंशी लक्ष पंच्चेचाळीस हजार eT 
नव्याण्णव रूपये फक्त) इतके सहायक अनुदान संदर्भाधिन क्र. १ दिनांक २१ मार्च, २०१२ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका 2020/4 क्र ५०६/आरोग्य -4 


अ.क्र. संस्थेचेनाव कालावधी प्रत्यक्ष हजर | देय अनुदान 
रुग्ण 

ia महारोगी सेवा समिती एप्रिल २०२१ ते २७८८ ५५,७६,०००/- 
आनंदवन,वरोरा,जि.चंद्रपूर । सप्टेंबर २०२१ 

२ । महारोगी आश्रम, काशीखेड । जानेवारी २०२१ ते ७८ १,५३,०८१/- 
ता.धामणगांव जि.अमरावती | जून २०२१ 

3 विदर्भ महारोगी सेवा जानेवारी २०२१ ते ६९८ १३,८५,६२९/- 
मंडळ,तपोवन जि.अमरावती | जून २०२१ 

४  ।महारोगी सेवासमिती, ऑक्टोबर २०२० ते 3¢¢ ७,६७,०६४/- 
दत्तपूर, वर्धा जून २०२१ 

५ | कुष्ठरोग निवारण समिती । ऑक्टोबर २०२०ते ३६० ६,६३,६२५/- 
शांतीवन, नेरे ता.पनवेल जून २०२१ 
जि.रायगड 

एकूण ४३१२ ८५,४५,३९९/- 
२. सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात पुनर्वसन तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 


वितरणाचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२२ निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिल, २०२२ सोबतच्या परिशिष्टातील नमूद 
तपासणी सूचीतील क्र.१ ते १० मधील सर्व अटींची पुर्तता केली असल्याचे प्रमाणपत्र सहसंचालक आरोग्य 
सेवा (कुष्ठ व क्षय) यांनी सादर केले आहे. सदर शासन परिपत्रकातील परिच्छेद १ ते १० मधील सर्व 
अटींची पूर्तता होत आहे, असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दि.०४ 
एप्रिल, २०२२ अन्वये दिलेल्या सुचनांनुसार, सन २०२२-२३ या वित्तिय वर्षात पुनर्वसन तत्त्वावर 
स्वयंसेवी संस्थांना यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केळे आहे. 


३. सहसंचालक (कुष्ठ व क्षय), पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले असून 
त्यांनी वरील अटी पुर्ण केल्याची खातरजमा करुन संबंधित अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 
तसेच सदर अनुदानाशी संबंधित देयके संबंधित जिल्हयाच्या अधिदान व लेखा अधिकारी अथवा 
कोषागार अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यासाठी सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च 
करु नये व खर्चाचा ताळमेळ घाळून अहवाल तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०२०/प्र क्र ५०६/आरोग्य -4 


४. याबाबतचा खर्च मागणी क्र.आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य उपशिर्ष 
(०१)(१८) कुष्ठरोग्यांसाठी सहायक अनुदाने-३१ (२२१००७४५), मूळ अनुदान या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर आदेशा वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.०४ एप्रिल, 
२०२२ अन्वये विभागाने प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधीन राहून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र .२०२३०२०८१३१६५९२७१७ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRANKUMAR VASANTRAO ॥/॥॥- 
K| RA N KU MA R DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Mah 
2.5.4.20=cc9db72365b55a7409cd8ad3c479621cc9f4985: 


6d1be8dd4cd1c4fdab3cbb14, 
pseudonym=SAD6BC99C173E8D779171190F8192DAE8D 


serial I Number=2E35734EC976BF5657815FB42C4D25B0B3 


C23B4C69600638F3DEB172AC9E37F4, KIRANKUMAR, 
VASANTRAO WAHUL 


Date: 2023.02.14 17:51:47 +05'30' 


(किरण वाहुळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखावअनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई. 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
७) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे 
८) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 
९) वित्तविभाग, (व्यय.१३) मंत्रालय, मुंबई. 
qo) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
११) निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


A 


CC ww 
SD SS SSS aS Se SS. SS 


८८0 


